पदस्थापनेतील बदलाबाबत 
श्री.अ.ना.वळवी, उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.५/का.१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०२.०६.२०१७ चे आदेशा 
2) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०७.०७.२०१७ चे आदेशा 


शासन आदेश 


श्री.अ.ना.वळवी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांना संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये उप 
सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागात करण्यात आली होती. प्रशासकीय कारणास्तव श्री.अ.ना.वळवी यांच्या उप सचिव पदावरील तदर्थ 
पदोन्नती नंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येऊन त्यांची संदर्भ क्र. येथील शासन आदेशान्वये पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता विभागात पदस्थापना करण्यात आली होती. 


२. मात्र श्री.अ.ना.वळवी यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागातील सह मुख्य निवडणूक अधिकारी या 
निवडणूक शाखेचा महत्वाचा कार्यभार असल्याने ते दि.०२.०६.२०१७ पासून सदर पदावर कार्यरत आहेत. 


३. सदर प्रशासकीय कारणास्तव श्री.अ.ना.वळवी, यांची उप सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नतीने पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागात केलेली पदस्थापना रद्द करण्यात येत असून दि.०२.०६.२०१७ पासून त्यांची 
पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागातील उप सचिव पदावर करण्यात येत आहे. 


8. तसेच श्री.अ.ना.वळवी, उप सचिव यांच्या तदर्थ पदोन्नतीबाबात संदर्भ H.9 Bello शासन आदेशातील 
उर्वरित अटी व शार्ती कायम राहतील. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२८१२२१३५४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Ga janan rit Cpa plas ns 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f91 80a8021798a5c1ed4 
1ada8a72725a47b4fo, 


B h | mM fa O G U fav serialNumber: =54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e3 
60f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao 


ite: 2018.08.28 12:25:08 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.५/का.१४ 


३) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना)- सामान्य प्रशासन विभाग/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/ 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) श्री.अ.ना.वळवी, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

७) निवडनस्ती, कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


